मा.उपमुख्यमंत्री, मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांच्या 
कार्यालयांसाठी आवश्‍यक संगणक साहित्य 
व लेखन साहित्याची खरेदी व पुरवठा 
करण्याची बाब त्या त्या मंत्री कार्यालयाच्या 
संबधित विभागाकडे वर्ग करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसटीवाय २०१८/प्र.क्र.9७५/२०१८/२१-अ, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०६ नोव्हेंबर, २०२०. 
प्रस्तावना :- 
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्री आस्थापना अंतर्गत असलेल्या सा.प्र.वि. कार्यासन २१ (मंत्री आस्थापना 
भांडारशाखा) या कार्यासनाकडून मा.मुख्यमंत्री सचिवालय (वर्षा निवासी कार्यालयासह), मा.उप मुख्यमंत्री, 
ALAA राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयाच्या मागणीप्रमाणे तसेच प्र.स. व मु.रा.अ. यांचे कार्यालय, सा.प्र.वि. २१ 
रोख, सा.प्र.वि. २१ आस्थापना व सा.प्र.वि. २१-अ यांच्या मागणीप्रमाणे झेरॉक्स मशिन, संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर 
व फॅक्स मशिन, संगणक साहित्य व लेखन साहित्याची खरेदी करुन पुरवठा करण्यात येतो. आता मा.उप 
मुख्यमंत्री, मा.मंत्री/ राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयाच्या मागणीप्रमाणे झेरॉक्स मशिन, संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर व 
फॅक्स मशिन, संगणक साहित्य व लेखन साहित्याची खरेदी करुन पुरवठा करण्याची बाब मा.उपमुख्यमंत्री, 
मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांच्या संबधित विभागास वर्ग करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्री आस्थापना अंतर्गत असलेल्या सा.प्र.वि. कार्यासन २१ (मंत्री आस्थापना 
भांडारशाखा) या कार्यासनाकडून मा.उप मुख्यमंत्री,मा.मंत्री/ राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयाच्या मागणीप्रमाणे 
झेरॉक्स मशिन, संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर व फॅक्स मशिन, संगणक साहित्य व लेखन साहित्याची खरेदी करुन 
पुरवठा करण्याची बाब त्या त्या मा.उपमुख्यमंत्री, मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांच्या अधिनस्त असलेल्या संबधित 
विभागास वर्ग करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार आता यापुढे मा.उप मुख्यमंत्री, मा.मंत्री/ 
राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयाच्या मागणीप्रमाणे झेरॉक्स मशिन, संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर व फॅक्स मशिन, संगणक 
साहित्य व लेखन साहित्याची खरेदी करुन पुरवठा करणे ही बाब त्या त्या संबंधित मा.उपमुख्यमंत्री, 
मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांच्या अधिनस्त असलेल्या संबधित विभागाकडे सोपविण्यात येत आहे. त्यानुसार मा.उप 
मुख्यमंत्री, मा.मंत्री/ राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयाने आवश्‍यक झेरॉक्स मशिन, संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर व फॅक्स 
मशिन, संगणक साहित्य व लेखन साहित्याची मागणी संबंधित विभागाकडे करण्यात यावी. मा. मंत्री/राज्यमंत्री 
यांचेकडे एका विभागापेक्षा जास्त विभागाचा कार्यभार असल्यास त्यांच्या कार्यालयाकरीता झेरॉक्स मशिन, 
संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर व फॅक्स मशिन, संगणक सामग्री व लेखन सामग्रीचा पुरवठा कोणत्या विभागाने करावा, 
याबाबत संबंधित विभागांनी आपापसात ठरवून निर्णय घेण्यात यावा. तसेच मा.उप मुख्यमंत्री, मा.मंत्री/ 
राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयाच्या मागणीप्रमाणे खरेदी करण्यात आलेल्या झेरॉक्स मशिन, संगणक, प्रिंटर, 
स्कॅनर, फॅक्स मशिन, संगणक साहित्य व लेखन व साहित्याच्या खरेदीवरील सर्व खर्च संबंधित विभागाच्या 
उपलब्ध असलेल्या कार्यालयीन खर्चातून करण्यात यावा. तसेच संबंधित मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांच्या 
कार्यालयातील बंद पडलेले संगणक व इतर साहित्य निर्लेखनासाठी संबंधित विभागाकडेच जमा करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीवाय २०१८/प्र.क्र.9७५/२०१८/२१-अ 


२. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्री आस्थापना अंतर्गत असलेल्या सा.प्र.वि. कार्यासन २१ (मंत्री आस्थापना 
भांडारशाखा) या कार्यासनाकडून मा.मुख्यमंत्री सचिवालय (वर्षा निवासी कार्यालयासह), प्र.स. व मु.रा.अ. यांचे 
कार्यालय, सा.प्र.वि. २१ रोख, सा.प्र.वि. २१ आस्थापना व सा.प्र.वि. २१-अ यांच्या मागणीप्रमाणे झेरॉक्स मशिन, 
संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर व फॅक्स मशिन, संगणक साहित्य व लेखन साहित्याची खरेदी व पुरवठा करण्यात 
येईल. 

३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०६१७०७५०९७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Namdeo 
Kashinath Mali 22s: 
(ना. का. माळी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


103648 


प्रत, 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई ४०० ०३५. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, उप मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
४. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

५. सर्व अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

६. महालेखाकार १ (लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई. 

७. महाळेखाकार २ (लेखा परिक्षा) मुंबई. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०.निवडनस्ती. का.२१-अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


